राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई राज्य 
आयोगाचे नागपूर व औरंगाबाद प्रादेशिक 
खंडपीठ आणि अधिनस्त जिल्हा ग्राहक तक्रार 
निवारण आयोग या कार्यालयांसाठी निर्माण 
करण्यात आलेल्या ४९७ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२१/ग्रासं-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई Yoo ०३२. 
दिनांक: ०३ मार्च, २०२३ 


वाचा:- 


१) शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क, 
दिनांक १८.०८.२०२२. 

२) शासन निर्णय, अ.ना.पु व ग्रा.सं.वि क्र.संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.८८/ग्रा.स-४, 
दिनांक ०४.१०.२०२२ 

३) शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दिनांक ०८.०२.२०२३ 

४) शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.संकीर्ण १०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२, 
दि.१८.०४.२०२२. 


शासन निर्णय:- 

ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य 
ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आणि जिल्हास्तरावर, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण 
मंचाची नागपूर व औरंगाबाद येथे प्रादेशिक खंडपीठ या कार्यालयांसाठी वेळोवेळी 
आवश्यकतेनुसार अधिकारी/ कर्मचारी वृदांची एकूण ४९७ अस्थायी पदे निर्माण 
करण्यात आली आहेत. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या अशा एकूण ४९७ 
पदाच्या आकृतिबंधास उपरोक्त या विभागाच्या संदर्भ क्र. ४ च्या शासन निर्णयान्वये 
मंजूरी देण्यात आली आहे. 


२. उपरोक्त वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये विभागाला दिलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या व त्यांच्या अधिनस्त 
कार्यालयांच्या ४९७ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ या 
कालावधीकरिता संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२१/ग्रासं-४ 


ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ हा दि.२०.०७.२०२० पासून लागू झालेला आहे. सदर 
अधिनियम, २०१९ मधील तरतुदीनुसार राज्य व जिल्हा आयोगाच्या अधिकारी 
/कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि देय भत्ते, सेवेच्या इतर अटी व शर्ती संदर्भात नियम करणे 
आवर्यक असून त्यानुसारची कार्यवाही प्रस्तावित आहे. तथापि, सद्य:स्थितीत उपरोक्त 
वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये विभागाला दिलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या व त्यांच्या अधिनस्त 
कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील एकूण ४९७ अस्थायी पदांना या शासन निर्णयासोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ठ “अ* मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे दि. ०१.०३.२०२३ ते दि. 
३१.०८.२०२३ या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून 
याव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे :- 

१) प्रस्तावित ४९७ पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त 
नसावे. 

२) सदर पदांवरील वेतनाचा खर्च वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

३) प्रस्तावित पदे ही सुधारित आकृतीबंधातील मंजूर असून त्यामुळे सुधारित 
आकृतीबंधात अथवा संवर्गातही बदल होणार नाही. 


४. येथे असे नमुद करण्यात येते की, मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाळीळल 
उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.२६.११.२०२१ रोजीच्या ९ व्या बैठकीत प्राप्त 
मान्यतेनुसार अ.ना.पु.ग्रा.सं.वि च्या अधिपत्याखाली ९ क्षेत्रीय कार्यालयातील नियमित 
पदे व बाह्ययंत्रणेव्दारे घ्यावयाची पदे यांचा सुधारीत आकृतिबंध अ.ना.पु व 
ग्रा.सं.विभागाच्या दि १८.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आला आहे. 
यामध्ये राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या नियमित ३९९ पदे तसेच 
बाह्ययंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या ९८ मनुष्यबळाच्या सेवा यांच्या आकृतिबंधास मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. 


५. यासाठी होणारा खर्च, “मागणी क्रमांक एम २ -२४०८ अन्न साठवण व वखार 
१०१, प्रापण व पुरवठा (०४) ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ अन्वये राज्य परिषद, 
राज्य आयोग आणि जिल्हा मंच स्थापन करणे (०४) (०१) मुंबई शहर, (२४०८ ०२५१) 
आणि (०४) (०२) मुफसल (२४०८ ०२६२) दत्तमत, अनिवार्य, ०१- वेतन” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षासाठी 
मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. sad शासन निर्णय, वित्त विभागाचे संदर्भ क्र.३ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२१/ग्रासं-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०२३०३०३१८२१५४८३०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KATIKAR PADMAVATI. ४४ 
NARSINHA 
सोबत: परिशिष्ट “अ कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 


) 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/ 2 (लेखा व लेखपरीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

) वित्त विभाग, व्यय-१०/ अर्थसंकल्प -१६/ वित्तीय सुधारणा 
) 

) 

) 

) 


वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

प्रबंधक (प्रशासन), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई (२ प्रती) 

प्रबंधक (विधी) ), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, प्रादेशिक खंडपीठ, 

नागपूर/औरंगाबाद. 

१०) प्रबंधक, सर्व राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंच 

99) कक्ष अधिकारी, (ना.पु.१२), अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मंत्रालय 

१२) निवडनस्ती, ग्रा.सं.४, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२१/ग्रासं-४ 


परिशिष्ट-अ 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२१/ग्रासं-४ 
दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ 
अ) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 


अ.क्र. | पदाचे नांव पदसंख्या 
[ae | १ प्रबंधक (विधी) ee ST 
2. प्रबंधक ॥७ आका 
३. | लेखाधिकारी | 
४. लघुलेखक (Seq श्रेणी) ३ 
ष्‌. लघुलेखक (निम्न श्रेणी) २ 
६. अधिक्षक २ 
जनसंपर्क अधिकारी ao 
. | शिरस्तेदार ३ 
९ सहायक अधिक्षक २ 
१०. | वरिष्ठ लिपीक २ 
ate. वरिष्ठ अभिलेखापाळल Pe ...__ | 
१२. | लिपिक टंकलेखक & 
१३. | बेलिफ ae 
१४. | वाहन चालक (शा.नि.१८.४.२०२२ नुसार मृत संवर्ग) as 
१५. | पोलीस शिपाई ft 
१६. | शिपाई (शा.नि.१८.४.२०२२ नुसार मृत संवर्ग) ७ 
१७. | रखवालदार (शा.नि.१८.४.२०२२ नुसार मृत संवर्ग) a 
१८. | सफाई कामगार (शा.नि.१८.४.२०२२ नुसार मृत संवर्ग) ie 
एकूण ३७ 
ब) जिल्हा आयोग 
अ.क्र. | पदाचे नांव पदसंख्या 
।१. | प्रबंधक (वर्ग-२) (राजपत्रित) ४० 
२. | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) ३६ 
३. लघुलेखक (निम्न श्रेणी) ४० 
४. | सहायक लेखाधिकारी ४० 
५. | शोरस्तेदार ४० 
६. । सहायक अधिक्षक ४० 
७. । अभिलेखापाल ४० 
८. | लिपिक टंकलेखक ७६ 
९. शिपाई (शा.नि.१८.४.२०२२ नुसार मृत संवर्ग) ८० 
एकूण ४३२ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२१/ग्रासं-४ 


क) राज्य आयोगाचे नागपूर प्रादेशिक खंडपीठ 
अ.क्र. | पदाचे नांव पदसंख्या 
ex | प्रबंधक (विधी) Me | 
२. | लेखाधिकारी es 
3. लघुलेखक (Seq श्रेणी) २ 
४. | शोरस्तेदार २ 
ष्‌. अधिक्षक ie ee 
६. लिपिक टंकलेखक ३ 
७ शिपाई (शा.नि.१८.४.२०२२ नुसार मृत संवर्ग) 3 
रखवालदार (शा.नि.१८.४.२०२२ नुसार मृत संवर्ग) Qo 
एकूण (१४ | 
ड) राज्य आयोगाचे औरंबाद प्रादेशिक खंडपीठ 

अ.क्र. | पदाचे नांव पदसंख्या 

al प्रबंधक (विधी) ‘a = | 

2. | लेखाधिकारी [<= al 

३. लघुलेखक (Seq श्रेणी) २ 

४. | शोरस्तेदार २ 

ष्‌. अधिक्षक ee 

६. | लिपिक टंकलेखक 3 

9 शिपाई (शा.नि.१८.४.२०२२ नुसार मृत संवर्ग) 3 
रखवालदार (शा.नि.१८.४.२०२२ नुसार मृत संवर्ग) ee 
एकूण (१४ | 
एकूण (अ--ब--क--ड) ४९७ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


